“आदिवासी क्षेत्रातील नगरपंचायत / 
नगरपरिषद क्षेत्रातील  अंगणवाड्यांमध्ये 
“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत 
आहार योजने”ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
आहार समितीची रचना निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.५०/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांक: आविवि-२०१५/प्र.क्र.७८/का-१६, दि.१८ नोव्हेंबर,२०१५. 
शासन निर्णय क्रमांक: आविवि-२०१५/प्र.क्र.७८/का-१६, दि.३० नोव्हेंबर,२०१५. 
शासन निर्णय क्रमांक: आविवि-२०१५/प्र.क्र.१०७(भाग-२)/का-८, दि.१८ मार्च,२०१६. 
शासन निर्णय क्रमांक: आविवि-२०१६/प्र.क्र.६६/का-८, दि. ०२ ऑगस्ट, २०१६. 
शासन निर्णय क्रमांकःआविवि-२०१६/प्र.क्र.८३/का-८, दि. ०५ ऑगस्ट, २०१६. 
शासन निर्णय क्रमांक:आविवि-२०१८/प्र.क्र.०४/का-८, दि. २२ जुन, २०१८. 
जिल्हाधिकारी, पालघर यांचे दि.०६.०८.२०१८ रोजीचे पत्र. 


Av A -O 


Cc 
eS 


£58) ०८ 
अट टे न वकक कक DS 


S 


प्रस्तावना - 

संदर्भाकित दि.१८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार 
“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार BGA’ YS करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात अंगणवाडीस्तरावर ४ सदस्यीय आहार समिती कार्यान्वीत आहे, 
तथापि, आदिवासी क्षेत्रातील नगरपंचायत / नगरपरिषद क्षेत्रात आहार समितीची स्थापना नसल्यामुळे या 
भागामध्ये “भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना”राबविण्यामध्ये अडचणी निर्माण 
होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. त्यानुषंगाने नगरपंचायत / नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये या 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आहार समितीची संरचना निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

आदिवासी क्षेत्रातील नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रात “भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम 
अमृत आहार योजना” राबविण्यासाठी आहार समितीची स्थापना खालील प्रमाणे करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


i महिला नगराध्यक्षा/महिला नगर सेविका (अनुसूचीत जमाती) यापैकी | अध्यक्ष 
महिला पदाधिकारी उपलब्ध नसल्यास नगरपंचायत/ नगरपरिषदेने 
प्रस्तावित केलेल्या महिला प्रतिनिधी (अनुसूचीत जमाती) 


एक स्तनदा माता सदस्य 
एक गरोदर स्री सदस्य 
अंगणवाडी सेविका सदस्य सचिव 


(टीप :- गरोदर स्री व स्तनदा माता यांचा लाभाचा कालावधी संपल्यानंतर सदस्यत्व संपुष्टात 
येईल व त्यांच्या जागी नविन सदस्यांची निवड करण्यात यावी व तजी नोंद आहार समितीच्या नोंद वहीत 
घेण्यात यावी.) 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.५०/कार्यासन-८ 


ज्या नगरपंचायत/ नगरपरिषद क्षेत्रातील अंगणवाडी स्तरावर अद्यापही आहार समिती स्थापण 
झालेली नाही त्या ठिकाणी वरील प्रमाणे आहार समिती स्थापण करुन बँक खात्याची माहिती एकात्मिक 
बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी. अशा आहार समित्यांना तात्काळ निधी वितरणाची 
कार्यवाही एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी करावी. 


इतर सर्व बाबी संदर्भाधिन शासन निर्णयांमधिल तरतुदी प्रमाणेच राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१२१२०९६४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Laxmikant 
G 0 p a | ra 0 D h 0 ke Sr caer ane aT Ti pti 7ecf f24d8¢ era 


Date: 2018.10.03 12:17:41 +05'30 


ल. गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 
Tribal 
it, | 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


A 


CC Ww 


Cc 
ae 


मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

सर्व मा. संसद सदस्य. 

qo) सर्व मा. विधानसभा /विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

११) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


n Sm 


८“? 


१७) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१८) सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग,मंत्राळय, मुंबई 

२०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

२१ आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , पुणे 

२२) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
२३) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन, नवी मुबंई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.५०/कार्यासन-८ 


२४) आयुक्त, कुटुंब कल्याण,मंत्रालय, मुंबई 

२५) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 
२६) संचाळक, सार्वजनिक आरोग्य संचाळनालय,मुंबई 

२७) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२८) सर्व जिल्हाधिकारी 

२९) युनिसेफ राज्यप्रमुख, मुंबई 

३०) स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी 

३१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (अनुसूचित क्षेत्र/सर्व आदिवासी जिल्हे) 
३२) सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास 

३३) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
३४) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प (१६ जिल्हे) 
३५) सह संचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई 

३६) सह संचालक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई 

३७) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 

३८) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण, जिल्हा परिषद 
३९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित जिल्हे) 

४० महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

४१) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

४२) वित्त विभाग (व्यय -१४), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

४३) सर्व सहसचिव /उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
४४) निवड नस्ती -कार्यासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


